महाराष्ट्र शासन 
प्रशिक्षण/सर्वप्राथम्य 
दिनांक २९ मे, २०२३ ते दि.०९ जून, २०२३. 


क्र.संकीर्ण-१५२२/प्र.क्र.२४४/सेवा-१ 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 

हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
चौथा मजला, मुख्य इमारत, 

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक : २४ मे, २०२३. 


प्रति, 
मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई. 
अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ, पुणे यांचे कार्यालय, पुणे. 
अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ, औरंगाबाद यांचे कार्यालय, औरंगाबाद, 
अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ, नांदेड यांचे कार्यालय, नांदेड, 
अवर सचिव (प्रशासन), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


विषय - राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०२३ मधील प्रशिक्षण. 
अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य/विद्युत)/उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ (गट-अ) यांचे 
पदोन्नतीनंतरचे प्रशासकीय प्रशिक्षण 


संदर्भ -शासनाचे समक्रमांक पत्र, दि.१८.०५.२०२३. 


महोदय, 


यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे येथीळ दि.२९.०५.२०२३ ते 
दि.०९.०६.२०२३ या कालावधीमधील प्रशिक्षणासाठी अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य), अधीक्षक 


अभियंता (विद्युत) व उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे नामनिर्देशन करण्यात 


आले आहे. प्रशासकीय कारणास्तव त्यामध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | वगळण्यात येत असलेली AAP ars सुधारित Area 


7 ‘ 


श्री.योगेश बा. कुलकर्णी (अ.क्र २५) 
अधीक्षक अभियंता तथा उप सचिव, 
सा.बां.वि., मंत्रालय, मुंबई. 


श्री.निरंजन अरविंद तेलंग, 

अधीक्षक अभियंता तथा उप सचिव (इमारती) 
सा.बां.वि., मंत्रालय, मुंबई. 

भ्रमणध्वनी क्र. ९४२३१०४२१७. 

ई-मेल dsbld.pwd @ maharshtra.gov.in 


श्री. रत्नाकर शिवाजी पाटील 
(अ.क्र.३९) अधीक्षक अभियंता (विद्युत), 
मुंबई प्रादेशिक विद्युत मंडळ, सा. बां. 
विभाग, मुंबई. 


श्री.दयानंद पूरभाजी बहात्रे, अधीक्षक अभियंता 
(विद्युत), दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ, औरंगाबाद. 
भ्रमणध्वनी क्र. ९८९०८९०३२७. 

ई-मेल -elvqccaurangabad.se @ mahapwd.gov.in 


श्रीमती समिधा स. सुरवसे (अ.क्र.४१) 
अधीक्षक अभियंता (विद्युत, पुणे 


प्रादेशिक विद्युत मंडळ, पुणे. 


नाव वगळण्यात येत आहे. 


शासन पत्र क्रमांकः संकीर्ण-१५२२/प्र.क्र.२४४/सेवा-१ 


२. पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण हे राज्य प्रशिक्षण धोरण व महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द 


प्रशिक्षण) नियम, 2022 अन्वये अनिवार्य असल्याने, सदर पत्राव्दारे वगळण्यात येत असलेले 
अधिकारी यापुढील प्रशिक्षणास उपस्थित न राहिल्यास, महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) 
नियम, २०२२ मधील नियम ५ मध्ये नमूद तरतूदीनुसार कारवाईस पात्र ठरतील. तसेच यापुढील 


प्रशिक्षण सत्रामधून नाव वगळण्याची कोणतीही विनंती मान्य करण्यात येणार नाही. सदर बाब 


संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावी. 


३. सदरहू सुधारित नामनिर्देशित अधिकाऱ्यांना संदर्भाधिन दि.१८.०५.२०२३ रोजीच्या 


पत्रातील परिच्छेद ३ ते ७ मधील नमूद तरतूदी लागू राहतील. 


४. संदर्भाधिन दि.१८.०५.२०२३ रोजीच्या पत्रातील विवरणपत्र-अ मधील अनुक्रमांक ४१ 


येथील श्री.आबासाहेब बापुराव चौगुळे यांचे पदनाम व कार्यालय पुढीलप्रमाणे वाचावे- 


“अधीक्षक अभियंता ( विद्युत), नांदेड प्रादेशिक विद्युत मंडळ, 
सार्वजनिक बांधकाम भवन, स्नेह नगर, नांदेड.” 


च. सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आली असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०५२४१६५९०३४२१८ असा आहे. 
सदर पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला, 

Digitally signed by GANGADHAR MAHAJAN GAIKWAD 
G A N G A D H A R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 

DEPARTMENT, 

2.5.4.20=0d38ef6405f5cae15731340f134ce56f50e939ba034b962c3 
M A H AJ A N 17¢33ce102270d0, postalCode=400032, st=M: 

seria INumber=5EEEAD 1 9A0EF3D2434AFCCB36079E80E7EDESA450 

17EC3297470E90AE602404B, cn=GANGADHAR MAHAJAN 
GAIKWAD ane 

Date: 2023.05.24 17:00:41 +05'30' 


(गंगाधर महाजन गायकवाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत - 


महासंचालक, यडावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, राजभवन आवार, बाणेर रस्ता, पुणे-४११००७. 


प्रत माहिती व पुढील कार्यवाहीसाठी- 


१. सर्व संबंधित अधिकारी यांना (नियंत्रण अधिकाऱ्यांमार्फत) 
२. मा.मंत्री,सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. अपर मुख्य सचिव (सा.बां,) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
४. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पत्र क्रमांकः संकीर्ण-१५२२/प्र.क्र.२४४/सेवा-१ 


७. अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई. 

८. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९. कक्ष अधिकारी (92-31), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१०. सर्व कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

११. कक्ष अधिकारी ( प्रशा-२ / रोख शाखा / संगणक शाखा / आस्था-१ / आस्था-२ / आस्था-३ / 
सेवा-२ / अर्थ-१ / अर्थ-२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१२. निवडनस्ती/सेवा-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


